नविन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत राजकीय व 
सामाजिक आंदोलनात झालेल्या नुकसान भरपाईची 
रक्‍कम भरण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष उपलब्ध 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०४१५/ प्र.क्र.३१/ विशा - 2 
२ रा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, 
मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: २८ सप्टेंबर, २०१५ 

वाचा : १) शासन निर्णय क्र. पीआरओ-०११०/ प्र.क्र.२१४/ विश्ा -२,दि.७ जुलै,२०१०. 


२) शासन निर्णय क्र. पीआरओ-०११४/ प्र.क्र.१२०/ विशा -२, दि.१३ जानेवारी, २०१५. 


प्रस्तावना : 


सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक 
संघटना यांच्यामार्फत बंद पुकारणे, घेराव घालणे, मोर्चा काढणे, निदर्शने करणे इत्यादी प्रकारचे आंदोलनाचे 
मार्ग अनुसरले जातात. अज्ञा प्रकारच्या आंदोलनामध्ये उपरोक्‍त नमूद शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रू. 
५,००,०००/- पर्यंत झालेली वित्त हानीची रक्‍कम जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरणा केल्यानंतर खटला काढून 
घेण्याबाबत सदर समितीचे सदस्य, सचिव समितीची शिफारस सरकारी अभियोक्त्यांना अग्रेषित करतील. अज्ञा 
आंदोलनामध्ये झालेल्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेचा भरणा करण्याकरीता नविन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेची रुपये ५,००,०००/- 
पर्यंत झालेली नुकसान भरपाईची रक्‍कम जमा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे लेखाशिर्ष या शासन निर्णयाव्दारे 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


००५५-पोलीस, 

००-पोलीस, 

१०३- फी,दंड व जप्तीच्या रक्कमा, 

०२-नुकसान भरपाई 

(०२)(०१) राजकीय व सामाजिक आंदोलनात झालेली सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेची नुकसान 
भरपाई (००५५०३६२) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०४१५/ प्र.क्र.३१/ विशा - 2 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४०९/अर्थ-११,दि.९.९.२०१५ व लेखा व 
कोषागारे, मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५०/२०१५-१६/५२६,दि.२९.०७.२०१५ नुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९२३१६४६३९४४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Digamber 


j Rambhau Keny 
D । ४ am be r DN: CN = Digamber Rambhau 
Keny, C = IN, S = Maharashtra, 0 
R a m b h a u = Government Of Maharashtra, OU 
= Section Officer 
Ken y Date: 2015.09.28 12:22:45 +05'30' 
(दिगंबर केणी) 


कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग 
प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. राज्यमंत्री (गृह),ग्रामीण/शाहरे यांचे खाजगी सचिव 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग,मंत्रालय 
४) प्रधान सचिव (विशेष),गृह विभाग 
५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
७) सर्व पोलीस आयुक्‍त (लोहमार्ग) 
८) संचालक, अभियोग संचालनालय,मुंबई 
९) सर्व सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 
संचलक,लेखा व कोषागारे,मुंबई 
सर्व जिल्हादंडाधिकारी 
सर्व पोलीस अधीक्षक 
निवडनस्ती (का. विशा - 2) 


—O 
मो. आ. आत, आळ कठी “अनल “यल आक 


१७ 
१८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


